आधारकार्डच्या सत्यता पडताळणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५/प्र.क्र. ४३१/पोल -११ 
दुसरा मजला, मुख्य SHIRA 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : ५मे, २०१५ 


शासन परिपत्रक : 


सध्या बनावट आधार कार्डच्या अनेक तक्रारी पोलीस स्थानकांमध्ये प्राप्त होत आहेत. सदर 
तक्रारींच्या अनुषंगाने आधार कार्डची सत्यता पडताळणीकरीता महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस घटकांस 
कळविण्यात येते की, त्यांनी policecase.romumbai@uidai.net.in या ईमेलवर संपर्क साधावा अथवा 
Unique Identification Authority of India (UIDA) चे क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई येथील सहाय्यक 
महासंचाळक (Assistant Director General) यांचेशी दूरध्वनी क्र. ०२२-२२१८८८४९ किंवा 
prashant.singh@uidai.net.in या ईमेलवर संपर्क साधावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५०५१४३४५९२३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Mahadeo 


Suresh khade 


DN: c=IN, o=Government Of 
Mahadeo 111 00 alda 
st=Maharashtra, cn=Suresh 
Khade 1111 
सुरेश महादेव खाडे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व पोलीस आयुक्त, 
सर्व पोलीस अधिक्षक, 
कार्यासन पोल - ११. 


Co ww A  -0 


